पोळीस उप महानिरीक्षक, महिला 
अत्याचार प्रतिबंध विभाग, पुणे या पदाची 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर व 
महिला अत्याचार प्रतिबंध, या पदावर 
श्रेणी उन्नत करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.११९/विशा-३ (आ), 
गृहविभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ मार्च , २०१६. 


वाचा - 
१) झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.११९/विझा-३ (अ), दिनांकः-५ जानेवारी, २०१६ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.११९/विशा-३ (अ), 
दिनांकः-१२जानेवारी, २०१६ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः भापोसे ४२०७/प्र.क्र. ५१६/ पोल १ ,दिनांकः-१४ ऑक्टोबर, २००९ 


शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णय दि. ०५.०१.२०१६ मध्ये ज्याठिकाणी 
“विशेष पोलीस महानिरीक्षक(महिला अत्याचार प्रतिबंध व सायबर गुन्हे”असा उल्लेख केलेला आहे 
त्याऐवजी यापुढे ते “विशेष पोळीस महानिरीक्षक(सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध )”असे 
वाचण्यात यावे. 


त्याचप्रमाणे सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ६ मध्ये नमुद; 


“विशेष पोलीस महानिरीक्षक (महिला अत्याचार प्रतिबंध व सायबर गुन्हे) हे सायबर गुन्हे 
याविषयासंबंधात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत अपर मुख्य सचिव (गृह), 
गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन यांना वेळोवेळी प्रतिवेदीत करतील.” याऐवजी 


“राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले व भविष्यात निर्माण होणारे सर्व सायबर गुन्हे अन्वेषण 
कक्ष/लेंब, सायबर पोलीस स्टेशन, जिल्हा सायबर कक्ष, आयुक्तालय सायबर कक्ष व इतर पोलीस 
घटक (फक्त सायबर गुन्हे संदर्भात) विशोष पोळीस महानिरीक्षक (सायबर व महिला अत्याचार 
प्रतिबंध)यांना थेट प्रतिवेदीत (Report) करतील तसेच विशेष पोळीस महानिरीक्षक (सायबर व 
महिला अत्याचार प्रतिबंध)यांनी सायबर गुन्हयासंदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, निर्देशांचे सर्व 
संबंधितांनी पाळन करणे बंधनकारक राहील. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर व महिला 
अत्याचार प्रतिबंध) हे सायबर गुन्हे व महिला अत्याचार प्रतिबंध याविषयासंबंधात अपर मुख्य सचिव 
(गृह), गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन यांना थेट प्रतिवेदीत Hedley’ ses वाचण्यात यावे. 


तसेच सदर शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद क्र. ७ मध्ये नमुद; 


“विशेष पोलीस महानिरीक्षक (महिला अत्याचार प्रतिबंध व सायबर गुन्हे) यांचे कार्य 
मुल्यांकन अहवाल प्रतिवेदन प्राधिकारी म्हणून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे 
प्रतिवेदीत करतीळ, अपर मुख्य सचिव (गृह) हे पुनर्विळोकीत करतील, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई हे स्विकृती प्राधिकारी म्हणून राहतील.” याऐवजी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.११९/विज्ा-३ (आ), 


“विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध)यांचे कार्य मुल्यांकन 
अहवाल प्रतिवेदन प्राधिकारी म्हणून अपर मुख्य सचिव (गृह), गृहविभाग हे प्रतिवेदीत करतील, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन हे पुनर्विलोकीत करतील आणि मा. मुख्यमंत्री (गृह) हे स्विकृती 
प्राधिकारी म्हणून राहतील”असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥8॥१५॥॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०३१८१६३६४४२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sanjay Dagadu यका 
Khedekar <r कळ 
(सं. द. खेडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
. मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व.स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. अपर पोलीस महासंचालक , गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. विशेष पोलीस महानिरीक्षक , गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नागरी हक्क संरक्षण), मुंबई. 
१३. पोलीस उप महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध विभाग, पुणे. 
१४. पोलीस अधीक्षक, सायबर सेल, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५. सर्व पोलीस आयुक्‍्त/अधीक्षक, सायबर सेल, गुन्हे अन्वेषण विभाग(ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई) 
१६. सर्व पोलीस आयुक्‍्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक 
१७. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८. महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१९. अवर सचिव (पोल१) 
२०. निवडनस्ती/ गृह विभाग (विशा-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


